खजिना 


उरी. 
मराठी अनुवाद : 
फारूक एस. काझी. 
आभार : अरविंद गुप्ता 


इसाकला स्वप्नात एका आवाजाने तीनवेळा 
बजावलं . " राजधानीत जा . राजमहालाजवळील 
पुलाखाली खजिना शोध. ” 
आधी इसाकला हा मुखपणा वाटला. 
मग आपलं स्वप्न खरं की खोटं ? 
हे पडताळून बघण्यासाठी तो राजधानीकडे 
निद्याला. 
___ त्यासाठी इसाक ला मोठा पल्ला पार 
करावा लागला. इसाकची ही यात्रा त्याला कुठं 
घेऊन गेली? त्याला तिथं काय सापडलं ? ही 
जुनी पण रोमांचक गोष्ट तुम्हाला खूप खूप 
आवडेल . 


खजिना 


उरी. मराठी : फारूक एस. काझी 


कोणे एके काळी एक माणूस राहायचा . 

इसाक त्याचे नाव . 


तो अत्यंत गरीब होता . 
कित्येकदा त्याला उपाशी पोटी झोपावं लागे . 


एका रात्री त्याला स्वप्न पडलं . 


स्वप्नात एका आवाजाने त्याला सांगितलं - राजधानीत 
जा. तिथं राजमहालाशेजारी पुलाखाली खजिना शोध . 
" हे तर एक स्वप्नंच आहे. स्वप्नं कुठं खरी होतात 
काय ? " उठल्यावर त्याच्या डोक्यात हाच विचार येई. 

आणि तो स्वप्न विसरून गेला. 


पण , दुस- यांदाही त्याला तेच स्वप्न पडलं . 

इसाकने त्याकडे पुन्हा दुर्लक्ष केलं . 


तिस - यांदाही त्याला तेच स्वप्न पडलं तेव्हा इसाकला 
वाटलं “हे स्वप्न खरं असावं. नाहीतर हे पुन : पुन्हा का 
बरं पडलं असतं ? " आणि त्यानंतर त्याने आपला प्रवास 

सुरु केला. 


अधून मधून कुणीतरी त्याला लिफ्ट देई . पण, त्याला 
जास्तीत जास्त प्रवास पायीच करावा लागला . 


त्याला जंगलातून जावं लागलं . 


त्याने डोंगर पार केले. 


अखेरीस तो राजधानीत पोचला . 


तो राजमहालाजवळ गेला. 
राजमहालाजवळचा पूल पाहताना त्याच्या लक्षात आलं , 

तिथं सैनिकांचा चोवीस तास पहारा आहे . 


सैनिकांचा पहारा पाहून खजिना शोधण्याची हिम्मत त्याने 

केली नाही. 
तरीही तो रोज सकाळी पुलावर जाई आणि 
संध्याकाळपर्यंत पुलाच्या आसपासच भटकत राही. 


एक दिवस सैनिकांच्या कप्तानने इसाकला हटकलंच 
आणि विचारलं , " तू इथं रोज रोज का येत असतोस? " 


इसाकने कप्तानाला आपल्या स्वप्नाविषयी सांगितलं . 
__ कप्तान इसकचं बोलणं ऐकून हसू लागला . 


"किती मजाय बघ, तुझ्यासारख्या दरिद्री माणसाने 
खजिन्याच्या नादात एवढी पायपीट केली.” हसून कप्तान 
खिजवत बोलला, " मलाही एक स्वप्न पडलं होतं . त्यात 
मला तुझ्या शहरात इसाक नावाच्या माणसाच्या 
चुलीखाली खजिना सापडला. हा हा हा ..... " 

कप्तान खूप मोठ्याने हसला . 


इसाकने कप्तानाला लवून सलाम केला आणि तो 

आपल्या घरी परत जायला निघाला. 


त्याने डोंगर पार केले . 


तो जंगलं पार करून गेला. 


कधी कधी कुणी त्याला लिफ्ट दिली. 
पण त्याला जास्तीत जास्त प्रवास पायीच करावा लागला . 


शेवटी तो आपल्या शहरात परत आला. 


आपल्या घरी येताच त्याने चुलीखाली खोदून पाहिलं . 

आणि काय आश्चर्य !! 
तिथं त्याला बहुमूल्य खजिना सापडला . 


आपल्याला मिळालेल्या खजिन्याच्या बदल्यात आभार 
मानण्यासाठी त्याने एक प्रार्थना कक्ष बांधला. तिथं एका 

कोप- यात त्याने पाटी लावली . 

त्यावर लिहिलं होतं..... 
" अगदी जवळची वस्तू जाणून घ्यायला 
कधी कधी आपल्याला खूप दूर दूर जावं लागतं . 


इसाकने सैनिकांच्या कप्तानाला अनमोल असं लाल 

माणिक पाठवून दिलं . 
त्याने आपलं उरलेलं आयुष्य शांततेत आणि समाधानात 

व्यतीत केलं . 
नंतर तो कधीच उपाशी पोटी झोपला नाही . 


खजिना 


उरी. 
मराठी अनुवाद : 
फारूक एस. काझी. 
आभार : अरविंद गुप्ता 


